RNINo.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ८० ] 


मंगळवार, सप्टेंबर ८ , २०२० / भाद्र १७ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २०३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१ . 

क्रमांक. एमएमआर -२०२० / प्र.क्र .५६ / २०२० / झोपसू.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, बृहन्मुंबईचा समावेश असणा - या क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ चा महा.२८ ) याच्या कलम 
३ अ ची पोट - कलमे ( १ ) व ( २ ) याअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक झोपुयो-१० ९ ५ / प्र.क्र .३७ / गृहनिर्माण कक्ष, दिनांक १६ डिसेंबर १ ९९ ५ अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ” असा केला आहे ) नियुक्ती केली आहे आणि त्यावर अध्यक्ष, सदस्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची देखील 
नियुक्ती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी, शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक झोपुधो 
१००१ /प्र.क्र.२०७/१४/झोपसु-१, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये उक्त झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे क्षेत्र, त्यामध्ये ठाणे महानगरपालिका 
क्षेत्राचा समावेश करून वाढविले आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास , नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको व नैना यांच्या क्षेत्रांसह ) आणि ठाणे, पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, 
भिवंडी-निजामपूर, वसई -विरार , मिरा - भाईंदर व उल्हासनगर या महानगरपालिका आणि तसेच अंबरनाथ , बदलापूर , अलिबाग, पेण , खोपोली, 
माथेरान व कर्जत या नगरपरिषदा यांचा समावेश असणा - या क्षेत्रांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता, त्याचे ठाणे येथे मुख्यालय 
असणारे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियुक्त करणे इष्ट आहे असे वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सूधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ ( १ ९ ७१ चा महा.२८ ) याच्या कलम ३ अ ची 
पोट - कलमे ( १ ) व ( २ ) याअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 

( अ) उक्त झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधून ठाणे महानगरपालिकेचा समावेश असणारे क्षेत्र वगळीत आहे; आणि 

( ब ) नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको व नैना यांच्या क्षेत्रांसह ) आणि ठाणे, पनवेल , कल्याण - डोंबिवली, भिवंडी -निजामपूर, वसई 
विरार , मिरा - भाईंदर व उल्हासनगर या महानगरपालिका आणि तसेच अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान व कर्जत या 


. 


भाग चार - ब - २०३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर ८ , २०२० / भाद्र १७, शके १ ९ ४२ 


नगरपरिषदा यांचा समावेश असणा - या क्षेत्रांसाठी, त्याचे ठाणे येथे मुख्यालय असणारे, “ मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
( बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळून ) ” म्हणून संबोधण्यात यावयाचे मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियुक्त करीत आहे, 
आणि उक्त प्राधिकरणात, पुढीलप्रमाणे , अध्यक्ष, सदस्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असेल : 


अ . क्र . 


पदनाम 


पदाचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


माननीय मुख्यमंत्री 


अध्यक्ष 


२ 


माननीय मंत्री ( गृहनिर्माण) 


सदस्य 


३ 


माननीय मंत्री ( नगरविकास) 


सदस्य 


४ 


माननीय राज्यमंत्री ( गृहनिर्माण ) 


सदस्य 


सदस्य 


६ 


प्रधान सचिव ( गृहनिर्माण) 
आयुक्त , नवी मुंबई, ठाणे , पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, भिवंडी -निजामपूर, वसई-विरार, 
मिरा- भाईंदर व उल्हासनगर महानगरपालिका 


सदस्य 


७ 


सदस्य 


व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित 
क्षेत्र ( नैना ) 


८ 


सदस्य 


९ 


सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी 


सदस्य 


१० 


सर्व संबंधित नगरपरिषदांचे 

मुख्य 

अधिकारी. 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस . व्ही. आर . श्रीनिवास, 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर ८ , २०२० / भाद्र १७ , शके १ ९ ४२ 


३ 


HOUSING DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th September , 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPORVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT , 1971 . 

No. MMR /2020 /C.R . 56 /2020 /Zopasu . — Whereas, the Government of Maharashtra has , by the 
Government Notification , Housing and Special Assistance Department , No. Zopuyo - 1095 /C.R . 37/ 
Housing Cell , dated the 16th December 1995 , appointed the Slum Rehabilitation Authority 
(hereinafter referred as “ the said Slum Rehabilitation Authority ” , in exercise of the powers 
conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3A of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 ( Mah . XXVIII of 1971 ) for implementing the Slum 
Rehabilitation Scheme for area comprising Brihan Mumbai and also appointed the Chairman , 
Members and Chief Executive Officer thereon ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , by the Government Notification , Housing 
Department , No. Zopudho - 1001/ C.R. 207 / 14 / Zopasu - 1 , dated the 11th September 2014 , extended 
the area of the said Slum Rehabilitation Authority , for implementing the Slum Rehabilitation 
Scheme , by including therein the area comprising of the Municipal Corporation of Thane ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint the Slum 
Rehabilitation Authority for implementing the Slum Rehabilitation Schemes for areas comprising 
of Navi Mumbai Municipal Corporation ( including areas of CIDCO and NAINA ) and the Municipal 
Corporations of Thane , Panvel, Kalyan - Dombivali, Bhivandi -Nijampur, Vasai- Virar , Mira - Bhaindar 
and Ulhasnagar and also Municipal Councils of Ambernath , Badlapur , Alibaug, Pen , Khopoli, 
Matheran and Karjat, having its headquarter at Thane ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3A of 
the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 ( Mah . XXVIII 
of 1971 ) , the Government of Maharashtra hereby , 

( a ) excludes the area comprising of the Municipal Corporation of Thane from the area of the 
said Slum Rehabilitation Authority; and 

( 6 ) appoints the Mumbai Metropolitan Region Slum Rehabilitation Authority for the area 
comprising of Navi Mumbai Municipal Corporation ( including areas of CIDCO and NAINA ) and 
the Municipal Corporations of Thane, Panvel, Kalyan - Dombivali, Bhivandi- Nijampur , Vasai- Virar , 
Mira - Bhaindar and Ulhasnagar and also the Municipal Councils of Ambernath , Badlapur , Alibaug, 
Pen , Khopoli, Matheran and Karjat, to be known as " the Mumbai Metropolitan Region Slum 
Rehabilitation Authority ( excluding the Brihan - Mumbai Municipal Corporation Area )” having its 
headquarters at Thane , and the said Authority shall consists of Chairman , Members and Chief 
Executive Officer as follows : 


Sr.No 
( 1 ) 


Designation 

( 2 ) 


Name of the Post 

( 3 ) 


1 


Hon . Chief Minister 


Chairman 


2 


Member 


3 


Member 


4 


Member 


Hon . Minister ( Housing ) 
Hon Minister ( Urban Development ) 
Hon . State Minister ( Housing ) 
Principal Secretary ( Housing Deptt . ) 
Commissioner- Navi Mumbai , Thane , Panvel , Kalyan - Dombivali , 
Bhiwandi -Nijampur, Vasai - Virar , Mira - Bhainder And Ulhasnagar , 
Municipal Corporations . 


5 


Member 


6 


Member 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर ८ , २०२० / भाद्र १७ , शके १ ९ ४२ 


Sr.No 
( 1 ) 


Name of the Post 

( 3 ) 


Designation 

( 2 ) 
Managing Director , The City and Industrial Development Corpo 
ration of Maharashtra ( CIDCO ) 


7 


Member 


8 


Member 


Vice President and Managing Director , Navi Mumbai International 
Airport Influenced Notified Area (NAINA ) 
Collectors of all respective Districts 
Chief Officers of all respective Municipal Council 


9 


Member 


10 


Member 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. V. R. SRINIVAS , 


Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


